अहमदनगर जिल्ह्यातील मवेशी व 
पाडाळणे, गडचिरोली जिल्ह्यातील 
रेगुंठा, अहेरी, पेरमिल्ली व कमलापूर 
आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील देवधरी 
या ७ ठिकाणी नवीन ३३/११ के.व्ही. 
उपकेंद्र उभारण्याकरिता येणाऱ्या 
खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
दिनांक : ०५ जून, २०२४. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१२६(१) /ऊर्जा-५, दि. १६ नोव्हेंबर, २०१९. 
२. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१२६(२) /ऊर्जा-५, दि. १९ सप्टेंबर, २०१९. 
३. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२३ /प्र.क्र.१२४ /ऊर्जा-५, दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३. 
४. महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु.अ.(उविप्र/आदिवासी उपयोजना/२८१२०, दि.१३.०९.२०२३ 
५. व्यय व अग्रक्रम समितीची याचिका क्र.सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थ-२, दि.१५.०३.२०२४ 


प्रस्तावना: 


शासन निर्णय दि. १६ नोव्हेंबर २०१९, दि. १९ सप्टेंबर २०१९ व दि. २१ फेब्रुवारी २०२३ अन्वये 
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत गडचिरोली, अहमदनगर, यवतमाळ व नंदुरबार जिल्ह्यात प्रस्तावित एकूण ९ 
वीज उपकेंद्रांकरेता एकूण रु.७७.५२ कोटी इतक्या प्रकल्प रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
असून शासन निर्णय दि.२८.०९.२०२१ व दि.२९.०३.२०२३ अन्वये अनुक्रमे रु.६.०० कोटी व रु.३५.०० कोटी 
इतका निधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यात आला आहे. या ९ उपकेंद्रांपैकी कोटगुल, पेरमिली, 
रेगुंठा, अहेरी, देवधरी, मवेशी व तोरणमाळ ही वीज उपकेंद्रे उभारण्याकरिता लागणारी जागा महावितरण 
कंपनीच्या ताब्यात असून कोटगुल उपकेंद्राकरिता ३३ के.व्ही. व ११ के.व्ही. वीज वाहिनीचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. तसेच उर्वरित पेरमिली, रेगुंठा, अहेरी, देवधरी, मवेशी व तोरणमाळ येथील उपकेंद्र 
उभारणीच्या कामाकरीता निविदा काढण्यात आल्या आहेत. 
२. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत उपकेंद्र उभारणीकरीता लागणाऱ्या निधीची प्रशासकीय मान्यता ही 
सन २०१९ मध्ये देण्यात आली होती. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत उपकेंद्र उभारणीचा प्रकल्प अहवाल हा 
वर्ष २०१८-१९ च्या महावितरणच्या दरसूचीनुसार तयार करण्यात आला होता. सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ 
दरम्यानच्या पाच (५) वर्षांच्या कालावधीमध्ये विद्युत कामांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरांमध्ये वाढ 
झाल्यामुळे साहित्य सामुग्रीच्या दरामध्ये झालेली वाढ, वाहतुकीचे दर तसेच मोल मजुरीमध्ये झालेली वाढ 
लक्षात घेवून महावितरण कंपनीने सन २०२२-२३ ची दरसूची (Cost Data) निश्चित केली आहे. सन २०२२- 
२३ च्या दरसूचीमध्ये सन २०१८-१९ च्या दरसुचीच्या तुलनेत २५% ते ३५% वाढ झाली आहे. सन २०२२- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 


२३ च्या सुधारीत दरसुचीनुसार मंजुर उपकेंद्राचा प्रकल्प अहवाल पुन:श्च सर्वेक्षण (Survey) करुन तयार 


करताना उपकेंद्र उभारणीकरीता लागणारी ३३ केव्ही वाहिनी व ११ केव्ही वाहिनीच्या अंतरामध्ये वाढ झाली 
आहे. मौजे कमलापूर, तालुका अहेरी येथे नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्र उभारणीकरीता उच्चदाब वाहिनीचा 
wld (Source) हा ६६/११ केव्ही अति उच्चदाब जिमलगट्टा येथून प्रस्तावित करण्यात आला होता. परंतू 
जिमलगट्टा येथे ३३ केव्ही स्तर (Level) उपलब्ध नसल्यामुळे सदर उपकेंद्राकरीता 932/33 केव्ही अलापल्ली 
येथून ३३ केव्ही वाहिनी प्रस्तावित केल्यामुळे एकूण ३३ केव्ही वाहिनीची लांबी १८ कि.मी. व ११ केव्ही 


वाहिनीची लांबी ६ कि.मी.ने वाढत आहे. 


या सर्व बाबींमुळे ७ उपकेंद्रांच्या उभारणीच्या मूळ किंमतीत वाढ झाली असून सदर वाढीव खर्चास 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


१. गडचिरोली जिल्हयातील अहेरी, रेगुंठा, पेरमिल्ली, कमळापूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील देवधरी 
तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील मवेशी व पाडाळणे येथे 33/99 केव्ही नवीन वीज उपकेंद्र 
उभारण्याकरिता रुपये ९१.४८ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रू.कोटी) 
प्रशासकीय 
दंगा सुधारीत 
ल जिल्हा तालुका उपकेंद्राचे ey शासन | प्रशासकीय are 
नाव दिनांक मान्यता 
मान्यता 
a अहमदनगर अकोले मवेशी १९.०९.२०१९ ३.८७ ८.२९ 
२ अहमदनगर अकोले पाडळणे १९.०९.२०१९ २.९२ ६.५५ 
3 गडचिरोली सिरोचा IST 9§ 919.2098 ८.६२ १२.०८ 
8 यवतमाळ राळेगाव देवधरी १६.११.२०१९ ७.६१ १२.४४ 
4 गडचिरोली अहेरी अहेरी १९.०९.२०१९ ४.८ ७.७५ 
६ गडचिरोळी । भामरागड | पेरमिल्ली १६.११.२०१९ १९.३९ २६.७४ 
७ गडचिरोली अहेरी | कमलापूर । १६.११.२०१९ ८.७३ १७.६३ 
एकूण ५५.९५ ९१.४८ 


A) 


यावा. 


मागणी क्रमांक टी - ५ 
२८०१, वीज 
८०, सर्वसाधारण, ७९६, जनजाती क्षेत्र योजना 


(०२) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(०१) (०३) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण (२८०१५०८९) 
कंपनी मर्यादित यांना अनुदान 


(राज्यस्तरीय योजना) (कार्यक्रम) 


३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 


सदर खर्च मंजूर व अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीनूसार पुढील लेखाशिर्षातून भागविण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 


३. सदर योजना राबविताना ऊर्जा विभागांतर्गत संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आदिवासी विकास 
विभागाचे संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेशी समन्वय साधावा. तसेच 
प्रकल्प अंमलबजावणी योग्य रितीने होईल तसेच अपेक्षित ध्येय प्राप्त होईल याची संपूर्ण जबाबदारी 
महावितरण कंपनीने पार पाडावी. उपरोक्‍त निधी उपकेंद्र उभारणीच्या कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार व 
निधीच्या उपलब्धतेच्या मर्यादेत टप्प्या टप्प्याने महावितरण कंपनीस आदिवासी विकास विभागाकडून 
देण्यात यावा. 

४. सदरची कामे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच पूर्ण करण्याची दक्षता महावितरण कंपनीने 
घ्यावी. 

५. BT ae निर्णय, आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौ.संदर्भ क्र.४९८, दिनांक 
१६.१०.२०२३ व व्यय व अग्रक्रम समितीच्या दि.१२.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

Ch हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०६०५१७०३२८८२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


N A RAYA N Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
S H RI KRIS H NA 2.5.4.20=fc35aa8ffadeSbb6105200693c60a32b755f7e67172965b8d 
d57adaa570981f1, postalCode=400032, st=Maharasht 
ialNumber=AE7FAEABAF4571C2748E4DD5FFD2CD108DE0E130 
859970F4D7D0EE40046B3E9E, cn=NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 
KARAD Date: 2024.06.05 17:17:46 +05'30' 
(AT. Si. कराड) 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव. 

५. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 

७. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 

८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.प्रधान सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सचिव (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई 

१५.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, WHMIS, बांद्रा (पूर्व 
मुंबई. 

१६.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर 

१७.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,गडचिरोली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 


१८.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ 

१९.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२१.कोषागार अधिकारी, जि.अहमदनगर 

२२.कोषागार अधिकारी, जि.गडचिरोली 

२३. कोषागार अधिकारी, जि.यवतमाळ 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२६.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२७.कार्यासन अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१४), वित्त विभाग, HATHA, मुंबई-३२ 
२८.कार्यासन अधिकारी (का-३),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२९.निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२६. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


